संदर्भ :- 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल 
विकास केंद्र (VCDC) या योजनेसाठी 
अर्थसंकल्पीत केलेला निधी वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
area निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२२/प्र.क्र.७८/का-५ 


नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १८ मे, २०२२ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी स्थापन 


करण्यात आलेल्या ग्राम बाल विकास केंद्र (/७७७) या योजनेकरीता विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) 
मधील लेखाशीर्ष/उद्दीष्टाकरिता रकाना क्रमांक (४) प्रमाणे एकूण रु.१.८०३२ कोटी (अक्षरी एक कोटी 
ऐंशी लाख बत्तीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांना वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | प्रधान/लेखाशिर्ष/संगणक सांकेतांक/उद्दिष्ट | विद्यमान तरतूद | या आदेशान्वये 
सन २०२२-२३ | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
ial 2 3 fa का 
१. | मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३६ पोषण आहार, 
०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 
१०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०९) अतितीव्र कुपोषित बालकांवर उपचार, 
(०९) (09) ग्राम बाळ विकास केंद्र कार्यक्रम, 
(२२३६ १९९२), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १२८८.०० १८०.३२ 


areas निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.9८/का-५ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकातील 
तरतूदीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥१9/१५9॥॥9.9०७.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५१७१६१६०१०७३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARUDKAR : 
MAHESH 
ASHOKRAO ८४ 
(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


8 4-05'30' 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
३. मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४.मा.राज्यमंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
६. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
७. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
८. सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


